RNINo . MAHBIL / 2009 / 81733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक ९ ७ ] ] 


शुक्रवार , 

ऑक्टोबर २२ , २०२१ / आश्विन ३० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १८७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 


, 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक भनिनि -२०२१ / प्र.क्र .१० / सेवा - ६.- महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी व अंशदायी भविष्यनिर्वाह निधी ( महाराष्ट्र ) यामध्ये 
अंशदान करणाऱ्या व्यक्तींच्या ठेवी व त्यांच्या जमा असलेल्या शिल्लक रकमा यावर तसेच १ नोव्हेंबर १ ९ ५६ पूर्वी खाली नमूद केलेल्या 
भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये अंशदान करणाऱ्या व्यक्तींच्या ठेवी व त्यांच्या जमेस असलेल्या शिल्लक रकमा यावर दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ 
ते ३१ डिसेंबर २०२१ या कालावधीकरिता व्याजाचा दर दरसाल दरशेकडा ७.१ % ( सात पूर्णांक एक दशांश टक्के ) असा ठरविण्यात आला 
आहे : 

( १ ) सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी ( मध्यप्रदेश ) , 
( २ ) पटवायऱ्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी ( मध्यप्रदेश ) , 
( ३ ) अंशदायी भविष्यनिर्वाह निधी ( मध्यप्रदेश ) , 
( ४ ) सक्तीची बचत योजना ( हैद्राबाद ) . 


, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विनायक धोत्रे , 


शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - १८७-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


क्रमांक : भनिनि -२०२१ / प्र.क्र .१० / सेवा -६ 
वित्त विभाग , 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 
दिनांक : २१ ऑक्टोबर २०२१ 


- 


प्रति , 

( १ ) मा.विरोधी पक्षनेता , विधानसभा / विधानपरिषद , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय , मुंबई . 
( २ ) सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधानपरिषद व संसद सदस्य , 
( ३ ) मा . राज्यपाल यांचे सचिव . 
( ४ ) मा . मुख्यमंत्री यांचे सचिव . 
( ५ ) मा . उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव . 
( ६ ) सर्व मा . मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव . 
( ७ ) सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग . 
( ८ ) मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिनस्त विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख . 
( ९ ) प्रबंधक , मूळ न्यायालय शाखा , उच्च न्यायालय , मुंबई . 
( १० ) प्रधान महालेखापाल ( लेखापरीक्षा ) -१ , महाराष्ट्र , मुंबई . 
( ११ ) प्रधान महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता ) -१ , महाराष्ट्र , मुंबई . 
( १२ ) महालेखापाल ( लेखापरीक्षा ) -२ , महाराष्ट्र , नागपूर . 
( १३ ) महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता ) -२ , महाराष्ट्र , नागपूर . 
( १४ ) प्रबंधक , उच्च न्यायालय ( अपील शाखा ) , मुंबई . 
( १५ ) सचिव , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मुंबई . 
( १६ ) सचिव , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय , मुंबई . 
( १७ ) प्रबंधक , लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय , मुंबई . 
( १८ ) प्रबंधक , महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण , मुंबई . 
( १ ९ ) मुख्य माहिती आयुक्त , महाराष्ट्र , मुंबई . 
( २० ) विशेष आयुक्त , महाराष्ट्र सदन , कोपर्निकस रोड , नवी दिल्ली . 
( २१ ) सर्व विभागीय आयुक्त . 
( २२ ) सर्व जिल्हाधिकारी . 
( २३ ) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी . 
( २४ ) संचालक , लेखा व कोषागारे , मुंबई . 
( २५ ) अधिदान व लेखा अधिकारी , वांद्रे , मुंबई . 
( २६ ) सह संचालक , लेखा व कोषागारे , कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर . 
( २७ ) संचालक , स्थानिक निधी लेखापरीक्षा , कोकण भवन , वाशी , नवी मुंबई . 
( २८ ) सह संचालक , स्थानिक निधी लेखापरीक्षा , कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर . 
( २ ९ ) वित्त विभागातील सर्व कार्यासने . 
( ३० ) निवड नस्ती . 


9 


9 


